एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत अनुसूचित 
जातीच्या लाभार्थ्यांना अतिरिक्‍त आहार देणेसाठी 
अनुसूचित जाती उपयोजना (SCP) सन २०१७-१८ 
साठी उपलब्ध केलेला निधी वितरित व खर्च करण्यास 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः एबावि-२०१८/प्र.क्र.८१/का.५ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २६ मार्च, २०१८ 


वाचा :-१.वित्त विभागाचे परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०१७/प्रक्र ७५/अर्थ-३, दिनांक १८ एप्रिळ,२०१७ 

२. वित्त विभागाचे परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०१७/प्रक्र ९४/अर्थ-३, दिनांक ३० जून, २०१७. 

३. महिला व बाल विकास विभाग,झासन निर्णय, समक्रमांक, दिनांक ०६ मार्च,२०१८. 

उपरोक्त विषयाच्या दिनांक ६ मार्च,२०१८ रोजी निर्गमीत केलेल्या शासन निर्णयातील 
"अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांना अतिरिक्‍त आहार देणेसाठी " ऐवजी 
" अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांना अतिरिक्‍त आहार / नियमित आहार उपलब्ध करुन देण्याकरिता" 
असे वाचावे. 
3. सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८०३२७१४०४५५४४३० असा आहे. हे 
शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने eee 
Lalsing a च तिल नला हा 0 ° ren 


talCode=400032, hy 
'6c3e4855c5793924cf2a352b44266d360 
Ri 


Ra mM ch a n d fa G uJ a r de02a2494 00.) Li 


Date: 2018.03.27 18:44:27 +05'30' 


(ला.रा.गुजर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र हासन 
प्रत, 


. मा.मंत्री/राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा. विरोधी पक्ष नेता (विधानसभा/विधानपरिषद), विधानभवन,मुंबई. 
मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्य, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

४. अ.मु.सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
५. सचिव (महिला व बालविकास विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 
६. आयुकत, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
७.आयुक्त,एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना,नवी मुंबई. 
८.सर्व जिल्हाधिकारी. 
९.सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः एबावि-२०१८/प्र.क्र.८१/का.५ 


१०. सर्व विभागीय उपायुक्त, महिला व बाल विकास. 

११.सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी. 

१२.सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी/ग्रामीण/आदिवासी ). 
१३.महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र मुंबई/नागपूर. 
१४.सर्व महिला व बाल विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

१५.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१६.निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी मुंबई 

१७.संबंधित सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१८.कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (का.१४७२)/ वित्त विभाग (व्यय-६) मंत्राळय, मुंबई 
१९.कक्ष अधिकारी (का-४) महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२०.निवड नस्ती, का-५, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


